महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 

डॉ. तुषार दिनकर काटकर, वैद्यकीय अधिकारी, 
प्रा.आ.कें.शिरसी,ता.शिराळा,जि.सांगली 

यांच्या राजीनाम्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः राजीना २०२४/प्र.क्र.१९७/सेवा ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय STAR, HATHA, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : २७मे, २०२४. 


वाचा :- 


१  डॉ.तुषार दिनकर काटकर, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांनी दि.११.०३.२०२४ रोजी 
दिलेली राजीनाम्याची नोटीस 

२) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांकः एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र. 
३३/९२/ ८, दिनांक ०२/१२/१९९७. 

प्रस्तावना-: 
डॉ. तुषार दिनकर काटकर, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र 


BRA, ता.शिराळा, जि. सांगली यांची नियुक्ती स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत झाली असून त्यांनी 


दि.११.०३.२०२४ रोजीच्या अर्जान्वये शासन सेवेतील त्यांचा वैद्यकीय अधिकारी गट-अ या 


पदाचा राजीनामा शासनास सादर केलेला आहे. 


शासन आदेठा : - 


प्रस्तावनेत नमूद वस्तुस्थिती विचारात घेता, डॉ. तुषार दिनकर काटकर, वैद्यकीय 


अधिकारी, गट-अ, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, Breet, ता. शिराळा, जि. सांगली हे राजीनामा 


मंजूरीच्या उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.०२.१२.१९९७ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी 


व शर्तीची पूर्तता करत आहेत. डॉ. काटकर हे दि.२१.०२.२०१९ पासून ते राजीनाम्याची नोटीस 


दिल्याच्या दि.११.०३.२०२४ पर्यंत गैरहजर आहेत. सबब, संदर्भाधीन HQ येथील 


दि.०२.१२.१९९७ रोजीच्या शासन निर्णयातील २ (अ) (८) व २ (इ) मधील तरतुदीनुसार डॉ. 


तुषार दिनकर काटकर, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांचा दि.२१.०२.२०१९ ते 


दि.११.०३.२०२४ हा गैरहजर कालावधी अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून ठरविण्यात येऊन त्यांचा 


दि.१२.०४.२०२३ पासून राजीनामा मंजूर करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः राजीना-२०२४/प्र.क्र.१९७/सेवा-३ 


२. सदर शासन आदेश वाचा येथे नमूद शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 


दि.०२.१२.१९९७ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व 


त्यातील तरतुदीनुसार तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम, १९८१ मधील नियम २२ (१ 


मधील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥959॥[॥9.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०४२३१११६३१७२१७ 


सदर शासन steal डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANJAY 040९00 
DAGALE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DHONDU : 
DAGALE 


(सं.धों.डगळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


37379034113596200858 
1९167 DHONDU DAGALE 
15.27 17:15:33 4-05'30' 


4 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई 

संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, सांगली. 

डॉ. तुषार दिनकर काटकर, वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (उपसंचालक, आरोग्य 
सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्यामार्फत.) 

निवडनस्ती (सेवा ३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


